Reg. No . NP CITY/ 236/ 2015-17 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३, अंक १९ ] 


शुक्रवार , जून ९ , २०१७ / ज्येष्ठ १९, शके १९३९ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ६२ . ०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १- अ ( असा .) ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ९६ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कक्ष- २० - स्थानि - अका- नपनि - कावि - ७२६ - २०१७ . 


महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती , व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १९ ( १) मधील तरतुदीनुसार तसेच राज्य निवडणूक 
आयोग , महाराष्ट्र , मुंबई यांचे पत्र क्रमांक रानिआ- नप - २०१६- प्र . क्र . ५३ - का -०६, दिनांक २१ एप्रिल २०१७ नुसार प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन मी , अभिजित बांगर , जिल्हाधिकारी, अमरावती या प्रकटनाद्वारे जाहीर करतो की , बुधवार दिनांक २४ मे २०१७ रोजी अमरावती जिल्ह्यातील 
अचलपूर या नगर परिषदेच्या सदस्य पदासाठी घेण्यात आलेल्या पोट-निवडणुकांमध्ये खालील अनुसूची नुसार उमेदवार त्यांच्या नावासमोर नमूद 
केलेल्या प्रभागामधून नगर परिषद सदस्य म्हणून निवडून आलेले आहेत . 


अनुसूची 


अ.क्र . निवडून आलेल्या सदस्यांचे नाव 


प्रभाग क्रमांक जागा क्रमांक जागा राखीव असेल 

तर त्याचा प्रवर्ग 


सारीका अनिल पिंपळे 


१९( ब ) 


सर्वसाधारण महिला 


अमरावती : 
दिनांक : २९ मे २०१७ . 
अ- एक - अ -१ ( १३८२). 


अभिजीत बांगर , भा .प्र . से . 
जिल्हाधिकारी , अमरावती . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून ९ , २०१७/ ज्येष्ठ १९ , शके १९३९ 


HTT 9- 31 ( 37841 .) (31. fa . g .), H . STI. 71 ., 37. $5 . 86 . 

BY COLLECTOR 

ORDER 
No. Desk -20-L.F.A.K .-Ele-WS-727 - 2017 — 

As required under sub - section ( 1 ) of Section 19 of the Maharashtra Municipal Council , Nagar 
Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 and power delegated to me by State Election Commission 
vide letter SEC -MC - 2017 -CN -53- W -06 , dated 21st April 2017 . I, Abhijeet Bangar, Collector, Amravati 
hereby publish the names of candidates who have been declareed elected as councillor of the Municipal 
Council, Achalpur from the wards shown against their names in the By Election held on 24th May 
2017 (Wednesday ) as shown in Schedule below . 


SCHEDULE 


Sr. 


Ward 


Name of Elected 

Councillor 


Seat Whether the seat 
No. is Reserved if so 

for which Category 


E 


( 2 ) 


(5 ) 


(4 ) 
19 -B 


- 


Sarika Anil Pimple 


General (W ) 


Amravati : 
Dated the 29th May 2017 . 


ABHIJEET BANGAR , 1.A.S . 

Collector, Amravati. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004 . 


